RNINo . MAHBIL06445 /13/ 1 / 2013- TC 
Regn .No . L /RNP/ PNCE /W / 150 /2013 -2015 
www . dgps .maharashtra . gov. in 


। 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४ , अंक - ३७ ] 


मंगळवार , डिसेंबर ८, २०१५ / अग्रहायण १७, शके १९३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत : २. ०० 


असाधारण क्रमांक ३७ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

विभागीय आयुक्त यांजकडून 
वाचले. - (१) मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ चे कलम १० ( १-ई). 

(२ ) राज्य निवडणूक आयोग , मुंबई यांचेकडील ओदश क्रमांक रानिआ / नप / २००९ / प्र. क्र . १/ ३/ का -५/ का . ६, दिनांक ५ जून २०१० . 


( ३) निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा उपायुक्त ( कर) महानगरपालिका , अहमदनगर यांचे पत्र क्रमांक लेखा विभाग/३३५, दिनांक 

३० जुलै २०१५ . 


आदेश 


३ 


क्रमांक नपा/ १/ २/३६६५०/ २०१५. - ज्याअर्थी, मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ चे कलम १० (१- ई) अन्वये राज्य निवडणूक 
आयोगाने निर्धारित केलेल्या वेळेमध्ये आणि आवश्यक केलेल्या रितीने निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यास कसूर केली आहे. अशा उमेदवारांना अनर्ह 
ठरविणेची तरतूद आहे. राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र , मुंबई यांचेकडील दिनांक ५ जून २०१० चे आदेशान्वये महानगरपालिका निवडणुका 
लढविणाऱ्या उमेदवारांनी निवडणूक खर्चाची माहिती शपथपत्रासह राज्य निवडणूक आयोगाने विहित केल्यानुसार निकाल जाहीर झाल्यापासून 
३० दिवसांच्या कालावधीमध्ये सादर न केल्यास अशा उमेदवारांना अनर्ह ठरविण्याबाबतचे अधिकार विभागीय आयुक्त यांना प्रदान केलेले आहेत. 

निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा उपायुक्त ( कर ) महानगरपालिका, अहमदनगर यांचे पत्र क्रमांक लेखाविभाग / ३३५, दिनांक ३० जुलै २०१५ 
अन्वये अहमदनगर महानगरपालिका पोट-निवडणूक -२०१५, प्रभाग क्रमांक १० - अ मध्ये निवडणूक लढविणाऱ्या सौ . सुवर्णा आनंद लहामगे या 
उमेदवाराने सदर महानगरपालिका पोट -निवडणुकीत केलेल्या खर्चाबाबतची माहिती शपथपत्रासह विहित मुदतीत सादर केलेली नाही, असा अहवाल 
या कार्यालयास सादर केलेला आहे . 


त्यानुसार अहमदनगर महानगरपालिका पोट -निवडणूक २०१५, प्रभाग क्रमांक १० - अ मधील निवडणूक लढवून शपथपत्रासह केलेल्या खर्चाची 
माहिती विहित मुदतीत सादर न केल्याने सौ. सुवर्णा आनंद लहामगे यांना मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ चे कलम १० (१-ई) मधील 
तरतुदीनुसार अनर्ह का ठरविण्यात येऊ नये ? याबाबत खुलासा करण्यासाठी दिनांक ५ ऑक्टोबर २०१५ व दिनांक २ नोव्हेंबर २०१५ रोजी विभागीय 
आयुक्त कार्यालय , नाशिक येथे उपस्थित राहून आपले लेखी म्हणणे देण्याबाबत नोटीस बजविण्यात आली होती. सदर दोन्ही नोटीशीमध्ये जर नेमून 
दिलेल्या दिवशी लेखी म्हणणे सादर केले नाही तर, आपले काहीही एक म्हणणे नाही असे समजून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल , असे देखील 
कळविण्यात आले होते, परंतु सौ . सुवर्णा आनंद लहामगे ह्या दोन्ही वेळेस सुनावणीकामी उपस्थित राहिल्या नाहीत अगर त्यांनी कोणताही खुलासा या 
कार्यालयास सादर केलेला नाही, त्यामुळे त्यांना आपली बाजू मांडण्यास स्वारस्य असल्याचे दिसत नाही. 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, डिसेंबर ८ , २०१५ / अग्रहायण १७, शके १९३७ 


त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले , विभागीय आयुक्त, नाशिक विभाग, नाशिक मला प्राप्त अधिकाराचा वापर करून सौ . सुवर्णा आनंद लहामगे, 
राहणार ए - १७ , शितल कॉलनी, फकिरवाडा, अहमदनगर यांना माहे मे - २०१५ मध्ये झालेल्या अहमदनगर महानगरपालिका पोट-निवडणुकीत प्रत्यक्ष 
केलेल्या खर्चाबाबततची माहिती शपथपत्रासह विहित मुदतीत सादर न केल्यामुळे मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ चे कलम १० 
( १-ई) चे तरतुदी अन्वये या आदेशाच्या दिनांकापासून निवडणूक लढविण्यास पुढील ३ वर्षांसाठी अनर्ह ठरवित आहे. 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त, 
नाशिक विभाग, नाशिक. 


नाशिक , २४ नोव्हेंबर २०१५. 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक नपा/ कार्या- ६ - अ/ ६०७६/ २०१५. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम २० व 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती ( नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या करण्याची पद्धत) नियम, २०१० मधील नियम ६ अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार , मी , अनिल कवडे, जिल्हाधिकारी, अहमदनगर या अधिसूचनेद्वारे जाहीर करतो की , राहुरी नगरपरिषदेच्या दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २०१५ रोजी घेण्यात आलेल्या निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवारांचे नगरपरिषदेचे नामनिर्देशित सदस्य म्हणून नामनिर्देशन करण्यात आले 
आहे. 


परिशिष्ट 
नामनिर्देशित सदस्यांची नावे 


नं 


नगरपरिषदेचे नाव 


डॉ . श्री. शरद पांडुरंग धावडे 
श्री . अनिल रामचंद्र सुराणा 


राहुरी नगरपरिषद 
राहुरी नगरपरिषद 

अनिल कवडे , 
जिल्हाधिकारी , अहमदनगर. 


अहमदनगर , २ डिसेंबर २०१५ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


